राज्यातील ४३ अल्पसंख्यांक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 
दुसरी/तिसरी पाळी व बृहन्मुंबईत २ नवीन औ. 
प्र. संस्था, मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) सुरू 
करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेली 
योजनांतर्गत ४१७ अस्थायी पदे दि. 
०१.०३.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ६६/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


पहा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/ २००४/ 

वित्तीय सुधारणा-१, दि. ०४.१०.२००४. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-२००९/(११/०९)/ 
व्यशि-३, दि. २९.०८.२००९. 

३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१७/ 
प्र.क्र. ६०/व्यशि-३, दि. १४.०२.२०१८ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क; 
दि. ०५.०३.२०१८ 

५) संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१८/(१६/२८)/३७२, 
दि. १२.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली 
राज्यातील ४३ अल्पसंख्यांक deo भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 
दुसरी/तिसरी पाळी व बृहन्मुंबईत २ नवीन औ. प्र. संस्था, मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) सुरू 
करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेली योजनांतर्गत ४१७ अस्थायी पदांना 
संदर्भीय (२) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये सदर ४१७ 
अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधिन (४) येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


शासन निर्णय pata: आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.६६/व्यशि-३ 


संदर्भीय (५) येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली 
राज्यातील ४३ अल्पसंख्यांक deo भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 
दुसरी/तिसरी पाळी व बृहन्मुंबईत २ नवीन औ. प्र. संस्था, मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) सुरू 
करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेली सोबतच्या प्रपत्र अ मधील योजनांतर्गत ४१७ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ पासून दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटी व शार्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 

१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 
मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 
सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधीत पूर्ण करावी. 
पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवर्यक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


ड्‌: 


AN 
~~ 


x 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

“अल्पसंख्यांक विकास 'विथाग- मागणी क्र. झेडई-१, 2234- सायाजिक Frey व 
PONT, ०२ समाजकल्याण 200- इतर HMPA, राज्य योजनांतर्गत योजन (००(०६)- 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी विद्ययान ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी वतिसरी पाळी BT 
करण्यासाठी सहायक अनुदान (2234 F438)” 


सदर शासन निर्णय अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. २२/२०१८/का.८, दि. २६ मार्च, २०१८ तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि 
२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५ मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.६६/व्यशि-३ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥॥08/99॥॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११५१६०२५६०३ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
R a g h una t h 1 यो Development गाव 
Barmu Patil ——— 


harashtra, 
fd977eb4 1 0b87 cfdeefcecdd 


nath Barmu 


(र.ब. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सर्व संबंधित सहसंचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
(संचालनालयामार्फत). 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


र्‌. 


. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/(व्यशि-२)/(व्यशि-५/रोस्वरो-२), कौडाल्य विकास व 


उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.कार्यासन अधिकारी (का. ८), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 
१३.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.६६/व्यशि-३ 


दिनांक : ३१मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र अ 


कौडृल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ६६/व्यशि-३, 


राज्यातील ४३ अल्पसंख्यांक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/तिसरी पाळी व 
बृहन्मुंबईत २ नवीन औ. प्र. संस्था, मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) सुरू करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेली 
४१७ योजनांतर्गत अस्थायी पदे ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी 


देण्यातबाबत 
अ. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी । मुदतवाढ देण्यात 
क्र वेतन बँड ग्रेड वेतन आलेली योजनांतर्गत 
अस्थायी पदे 
ia प्राचार्य १५६००-३९१०० ६६०० २ 
एकूण (वर्ग-१) 
गट-अ (क) a et 1__| ॥_ a 0 
२ | प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० 3 
एकूण (वर्ग-१ (क) ३ 
गट-ब 
३ | प्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० oe र 
४ | उपप्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० a _1 
एकूण (गट-ब) 2 
५ | गट निदेशक ९३००-३४८०० ४४०० २० 
मोड ४६००-व.श्रेणी 
६ | शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २७६ 
eats ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
eee ४८००-निवड श्रेणी 
७ | गणित निदेठाक ९३००-३४८०० ४३०० a 
bate ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
कट ४८००-निवड श्रेणी 
८ | चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० aa 
ete ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
este ४८००-निवड श्रेणी 
९ | गणित तथा चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २१ 
जा आह ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
sate ४८००-निवड श्रेणी 
| १० | मुख्य लिपिक/प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० किक 
ae | १ | वरिष्ठ लिपिक/लेखापाल ५२००-२०२०० २४०० 8 
१२ | कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक- | 4200-20200 १९०० ४७ 
टंकलेखक/लिपिक-टंकलेखक 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० २ 
एकूण (गट-क) ३९१ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.६६/व्यशि-३ 


अ. पदनाम | ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी | मुदतवाढ देण्य 
क्र. वेतन बँड ग्रेड वेतन आलेली योजनांतर्गत 
अस्थायी पदे 


गट-ड ee 
१४ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 
१५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० 
एकूण (गट-ड) 1११ | १ 
ठेका पध्दती Pe Po 
१६ | पहारेकरी ठेका पध्दती po नि 
१७ | सफाईंगार ठेका पध्दती Po २ 
एकूण (ठेका पध्दती) रि 
एकूण 1 ४१७ | 


Digitally signed by Raghunath Barmu Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development and 
Ent.Department, postalCode=400032, st=Mal tt 


harashtra, 
2.5.4.20=d1d3732393e2fe99e87265b79ea82fd977eb4 1 0b87cfdeefcec 
Od20bcfa04e3b, 


7 serialNumber=898bdf6826f8f62a787ac961772c882e939a8f53c4940d5 
a [| mM 1 a | 9757a918d3e0Sefbc, cn=Raghunath Barmu Patil 
Date: 2018.04.03 16:18:00 +05'30' 


(र.ब. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


